दि.१.२.२००९ रोजी गडचिरोली जिल्हयात मरकेगाव 
जंगलात झालेल्या नक्षलवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी 
पडलेल्या पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कुटुंबयांना 
सानुग्रह अनुदान व इतर सोयी सवलती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
'शासन निर्णय क्र. पीडब्ल्यूएफ-०२०९/प्र.क्र.११० / पोल-७ 
मंत्रालय, मुंबई. ३२. दि. ९ मार्च, २००९. 
संदर्भः- १) शासन निर्णय क्रमांक पीडब्ल्यूएंफ-१००३/प्र.क्र.८/पोल-७,दि. १६ मार्च, २००५ 
२) शासन निर्णय क्रमांक पीडब्ल्यूएफ-१००३/प्र.क्र.८/पोल-७,दि. ६ जुलै, २००५ 
३) शासन निर्णय क्रमांक पीडब्ल्यूएफ-१००८/प्र.क्र.८/पोल-७,दि. २९ नोव्हेंबर, २००८ 
४) शा.नि. महसुल ब बन विभाग क्रः डिएमयू -२००८/प्र.क्र. ३९९/ डीएम-१,दि. १.१२.२००८. 
'५) शासन निर्णय क्रमांक पीडब्ल्यूएफ०२०९/प्र.क्र. १०७/पोल-७,दि.०६ फेब्रुवारी,२००९ 
६) शासन ज्ञापन वित्त विभाग क्र.आकनि-११.९/९३/अर्थसंकल्प-११ दि.४.३.२००९ 


प्रस्तावना :- दिनांक १.२.२००९ रोजी गर्डाचरोली जिल्हयातील मरकेगांव जंगलाजवळ नक्षलवाद्यांनी पोलीस 
दलावर केलेल्या हल्ल्यामध्ये १५ पोलीस अधिकारी/कर्मचारी शहीद झाले. सदर घटनेच्या अनुषंगाने नक्षलविरोधी 
कारबाईत/नक्षलवादी हल्ल्यात मृत झालेल्या पोलीस अधिकारी कर्मचा-यांच्या कुटुंबियांना विशेष मदत ब इतर 
सोयी सवलती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :-दिनांक १.२.२००९ रोजी गडचिरोली जिल्हयातील मरकेगांब जंगलाजवळ नक्षलवाद्यांनी पोलीस 
दलावर केलेल्या हल्ल्यामध्ये १५ पोलीस अधिकारी. / कर्मचारी शहीद झाले. संदर्भ क्रमाक ५येथील दि. 
०६.०२.२००९ च्या शासन निर्णयान्वये सदर नक्षलविरोधी कारबाई/नक्षलबादी हल्ल्यात शहिद झालेल्या पोलीसांच्या 
कुटुंबियांना विशेष मदत देण्याबाबत ब इतर सवलतीबाबत शासन आदेश निर्गमत केलेला आहे. त्या अनुषंगानं 
उपरोक्त नक्षलविरोधी कारबाईत/नक्षलवादी हल्ल्यात मृत झालेल्या पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना 
प्रत्येक मृत कर्मचाऱ्यामागे रु.२५,००,०००/- लक्ष याप्रमाणे मृत झालेल्या १५ पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
कुंटंबियाकरीता रु. ३,७५,००,०००/- (रुपये तीन कोटी पंच्चाहत्तर लाख फक्त) इतक्या रकमेचे सानुग्रह अनुदान 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


Ea 


१) पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली (ग्रामीण) 
(रु ३.७५ कोटी) 


१)मुख्य लेखाशीर्ष "२०५५- पोलीस" अंतर्गत लेखाशौर्षं | 
"(००) ११३-पोलीस कर्मचारी वर्ग यांचे कल्याण (००) 
(०४) कर्तव्य बजाबीत असतांना जखमी अथबा मृत 

झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या कुटुबियांना 
सानुग्रह अनुदान (२०५५ ०२९३) योजनंतर ३१ 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)" 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.बी-१, मुख्य लेखाशीर्ष "२०५५- पोलीस" अंतर्गत लेखाशीर्ष (००) 
११३-पोलीस achat वर्ग यांचे कल्याण (००) (०४) कर्तव्य बजावीत असतांना जखमी अथवा मृत झालेल्या 
पोलीस कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या कुटुबियांना सानुग्रह अनुदान (२०५५ ०२९३) योजनेतर ३९ सहाय्यक अनुदाने 


(वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाली प्रथमतः शासन ज्ञापन वित्त विभाग क्र. आकनि-१ १.०९/८३/अर्थसंकल्प-११ दि. 
४.३.२००९ अन्वये मंजुर करण्यात आलेल्या रु.२.७५ कोटी ( रु. तीन कोटी पंच्च्याहत्तर लक्ष फक्‍त) 
आकस्मिकता;निधी अग्रीमातुन भागविण्यात यावा. | 

३. या सबंधीचे देयके कोषागारात सादर करतांना त्यावर लाल शाईने सदर खर्च आकस्मिकता निधोतून 
करण्यात आला आह, अशी नोंद घेण्यात यावी ब सदर प्रकरणी पूरक अनुदान प्राप्त झाल्यावर ती मागणी बी-१ 
मुख्य लेखाशीर्ष "२०५५- पोलीस" अंतर्गत लेखाशौर्ष "(००) ११३-पोलीस कर्मचारी वर्ग यांचे कल्याण (००) (०४) 
कर्तव्य बजाबीत असतांना जखमी अथवा मृत झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या कुटुबियांना सानुग्रह 
अनुदान (२०५५ ०२९३) योजनेतर ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशीर्षांखाली आंतिमतः खर्ची 
टाकण्यात यावा. रु.३.७५ कोटी (रुपये तीन कोटो पंच्चाहत्तर लक्ष फक्त) मंजूर केलेला अग्रिम हा पा्लस 
अधिकारी/कर्मचारी यांना सानुग्रह अनुदान देण्याकरिता आहे. 

४. पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली यांनी वरील मंजुरीप्रमाणे आकस्मिकता निधी अग्रिम रकमेतून खर्च 
करण्यासाठी देयके सादर करण्या संदर्भात पुढील सुचना काटेकोरपणे पाळण्याबाबत संबोॉधतांना कळवाव. 


(एक)  आकस्मिकता निधीतून खर्च करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडे रक्‍कम सुपूद 
करण्यासंबंधीच्या आदेशात आगाऊ रक्कमेतून खर्च करतांना सादर करण्यात येणाऱ्या देयकावर 
"आकस्मिकता निधी अग्रिम, शासन ज्ञापन वित्त विभाग क्र. आकनि-११.०९/ ८३/अर्थसंकल्प-११ 
दि. ४.३.२००९ संगणक सांकेतांक ८०००४४५९ अन्वये मंजूर" असे लाल शाईने लिहावे, अशी 
सूचना आदेशात अंतर्भूत करावी ब ही सूचना लाल शाईने अधोरेखित करावी. 

(दोन)  आकस्मिकता निधी अग्निम रकमेतून खर्च करण्यासाठी वेगळी देयके सादर करावीत. 

(तीन)  देयकावर जोडलेल्या संगणक चिठ्ठीवर अर्थसंकल्प शौर्षांचा कोड नंबर लिहिण्यात याबा. 

(चार) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.सीएनएफ-१०८६/१५३/अर्थसंकल्प-३, दिनांक २८ ऑगस्ट, १९८६ 
व क्र.सीएनएफ-१०८६/१४०/अर्थसंकल्प-३, दिनांक २६ एप्रिल, १९८६ अन्वये आकस्मिकता 
निधोमधील आगाऊ रकमेबाबत दिलेल्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

(पाच)  आकस्मिकता निधी अग्निमातून करावयाच्या खर्चासंबंधी देयके काढतांना संगणक संकेतांकाचा 

:- वापर करावा. 


५. पोलीस अधिक्षक,गडचिरोली यांनी वरील मंजुरीप्रमाणे आकस्मिकता निधी अग्निम खर्च करतांना ज्या 
कारणासाठी तरतूद उपलब्ध करुन दिलेली आहे. त्याच कारणासाठी पूर्णपणे खर्च करावी. ते याकरिता पूर्ण जबाबदार 
राहतील. तसेच सदरहू अग्निमातून प्रत्यक्ष खर्च केल्याची माहिती त्यांनी शासनास दिनांक ३१.० 3.२००९ पूवी अवगत 
करावी. 

पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांना मंजूर करण्यात आलेला निधी 
संबंधित मृत कर्मचारी विवाहीत असल्यास त्याची पत्नी, मुले बा सावत्र मुले आणि दत्तक मुले, अविबाहीत मुली, 
सावत्र व दत्तक मुली यांच्या नावे स्वतंत्र खाती काढून समप्रमाणात मुदत ठेवीबर जमा करावेत. महाराष्ट्र नागरो सवा 
(निवृतीवेतन) नियम, १९८२ मधील कलम ११२ अन्वये प्रदान करण्यात येणा-या उपदानाप्रमाणे जर वरील पकी 
त्यांच्या कुटुंबातील एकही व्यक्‍ती हयात नसतील तर विधवा मुली (सावत्र, दत्तक मुली), आई, ब्राडल, १८ 
वर्षांखालील भाऊ यात सावत्र भाऊ, अविबाहीत बहीण, विधवा बहीण यात सावत्र बहिणीही तसेच विवाहीत मुली 
आणि पूर्वी मृत्यू पावलेल्या मुलांचे अपत्य एक किंबा त्याहून अधिक व्यक्‍ती हयात असतील तर अशा सर्व व्यक्तीना 
समान हिश्यात मुदत ठेवीवर जमा कराव्यात व व्याजाकरीता त्यांची बैयक्‍्तिक स्वतंत्र खाती काढण्यात यावीत. 
जेणेकरुन मुदत ठेवीवरील व्याज संबंधितांना उपलब्ध होऊ शकेल. या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी 
ब तसे शासनास असगत करावे. i . 


६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.११३/०९ व्यय-७ , दिनांक २१.२.२००९ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीने निर्गमत करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, CRartgr 7 न 


है 
( सु. बा. तुंबारे ) 

कायांसन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
uid, 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबइ (प्रत्येकी पाच जादा प्रतीसह) 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), नागपूर (प्रत्येकी पाच जादा प्रतीसह) 

संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. (दोन जादा प्रतीसह) 

सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, मंत्रालयासमोर, मुंबई-5२ 
(दोन जादा प्रतीसह) 

वित्त विभाग/अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-१$/व्यय-७ 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, गर्डचरोली 
गृह विभाग (बीयुडी-१)/निवड नस्ती (कार्यासन पोल-७) 


